सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कामाच्या 
वाटपाच्या पुनर्रचनेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः STAT - १११७ / प्र.क्र.३१/ प्रशा-२ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२ 
दिनांक : २९ जून, २०१८ 


वाचा :- १) शासन परिपत्रक क्रमांक: एपीपी - १११५/प्र.क्र.२०७/प्रशा - २, दिनांक २१.११.२०१५. 
२) शासन परिपत्रक क्रमांक: ईएसटी - १११७/प्र.क्र.३१/प्रशा - २ , दिनांक २३.०१.२०१७. 


शासन परिपत्रक 
वर उल्लेखित क्रमांक २ येथील शासन परिपत्रकाच्या परिच्छेद क्र.३ (१ मध्ये खालीलप्रमाणे 
सुधारणा करण्यात येत आहे. 


३ (१ विभागातील सह सचिव/उप सचिव (अतांत्रिक) यांनी त्यांच्या अधीनस्थ कार्यासनांच्या नस्त्या 
संदर्भाधीन क्र.२ मध्ये नमूद केलेल्या विषयानुरुप सचिव (रस्ते) व सचिव (बांधकामे) यांचेमार्फत प्रधान 
सचिव (सा.बां.वि.) यांना सादर कराव्यात. 


सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०६२९१४३११०१४१८ असा आहे. सदर परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Manoj Saunik 
Date: 2018.06.29 14:36:50 +05'30' 


(मनोज सौनिक) 
प्रधान सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 
३. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
४. शासनाचे सर्व अप्पर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव /सचिव. 
५. श्री.चं.प्र.जोशी, सचिव (रस्ते), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ईएसटी-१११७/प्र.क्र.३१/प्रशा-२ 


one G&G & 


२४. 
२५. 
२६. 
२७. 
२८. 
२९. 
३०. 
३१. 
३२. 
३३. 
३४. 
34. 


. श्री.अ.अ.सगणे, सचिव (बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. मा.मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रमे वगळून) यांचे खाजगी सचिव. 

. मा.मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव. 

. मा.राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रमे वगळून) यांचे खाजगी सचिव. 
१०. 
99. 
१२. 
१३. 
१४. 
१५. 
बद; 
१७. 
१८. 
१९. 
२०. 
२१. 
२२. 
२३. 


मा.राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रमे) यांचे खाजगी सचिव. 

मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वि., मुंबई. 

मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वि., पुणे. 

मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वि., नाशिक. 

मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वि., औरंगाबाद. 

मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वि., अमरावती. 

मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वि., नागपूर. 

मुख्य अभियंता, विशेष प्रकल्प सा.बां.वि.,मुंबई. 

मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग, नवी मुंबई. 

मुख्य अभियंता, (विद्युत), सा.बां.वि.,मुंबई. 

मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र शासन, मुंबई. 

प्रशासकीय अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई. 

संचालक, उद्याने व उपवने, मुंबई. 

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिपत्याखालील सर्व प्रादेशिक विभाग प्रमुख/विभाग 
प्रमुख /कार्यालय प्रमुख. 

सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सर्व अधिकारी/कार्यासन अधिकारी/झशाखा-उपश्ाखा प्रमुख. 
महासंचालक व अतिरिक्‍त सचिव भारत सरकार, नौकानयन व परिवहन, मंत्रालय,नवी दिल्ली. 
अतिरिक्‍त महासंचालक (पूल) भारत सरकार, नौकानयन व परिवहन, मंत्रालय, नवी दिल्ली. 
अतिरिक्‍त महासंचालक (रस्ते, भारत सरकार, नौकानयन व परिवहन, मंत्रालय, नवी दिल्ली. 
मुख्य अभियंता (पूल), भारत सरकार, नौकानयन व परिवहन मंत्रालय, नवी दिल्ली. 

मुख्य अभियंता (रस्ते), भारत सरकार, नौकानयन व परिवहन मंत्रालय, नवी दिल्ली. 

सचिव, भारतीय रस्ते महासभा, नवी दिल्ली. 

उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई. 
सह व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई. 
मंत्रालयातील सर्व विभाग. 

प्रधान सचिव (सा.बां.वि.) यांचे स्वीय सहायक. 

कार्यासन, प्रशा-२ (निवडनस्तीकरित). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


